RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 
Reg. No. MCS/169 / 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक ३६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७-१३, २०१७ / भाद्र १६-२२, शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे २१, किंमत : रुपये २०.०० 


. 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ सप्टेंबर २०१७. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सिनेमा ( विनियमन ) अधिनियम. 

क्रमांक एमआयएस. ०३१६/ प्र.क्र .५४/विशा-५. - महाराष्ट्र चित्रपटगृहे ( विनियमन ) नियम , १ ९ ६६ च्या नियमात सुधारणा करण्यासाठी , 
महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन ) अधिनियम (११ / १९ ५३) च्या पोट -कलम १ व पोट -कलम २ च्या परिच्छेद ( अ) ( ब ) ( क ) व (ड ) द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि या बाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने करण्याचे 
योजिलेल्या नियमांचा पुढील मसुदा हा त्यामुळे बाधा पोचण्याची शक्यता असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम ९ 
च्या पोट- कलम ( ४ ) मधील तरतुदीनुसार याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा महाराष्ट्र शासनाकडून दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ 
रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल . 


२ . 


उपरोक्त दिनांकापूर्वी, उक्त मसुद्याच्या संबंधात, कोणत्याही व्यक्तींकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना, अतिरिक्त मुख्य 
सचिव, गृह विभाग , मादाम कामा रोड , हुतात्मा चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे प्राप्त होतील त्या शासन विचारात घेईल . 


प्रारुप नियम 


१ . 


या नियमांना महाराष्ट्र चित्रपट ( विनियमन ) ( सुधारणा) नियम , २०१७ असे म्हणावे. 

महाराष्ट्र चित्रपट ( विनियमन ) नियम, १९ ६६ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य नियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम 
२४ E यामधील सध्याच्या तरतुदीला पोट नियम (१ ) असा क्रमांक देण्यात येईल व पोट नियम ( i) च्या पुर्नक्रमांकानंतर पुढील पोट नियम 
समाविष्ट करण्यात येतील . 


२ . 


भाग चार - ब -१ 


२ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७-१३, २०१७/ भाद्र १६-२२ , शके १९ ३ ९ 


३ . 


४ . 


" 


"( २ ) जेथेव्हिडीओ प्रदर्शन गृहामध्ये (थिएटर ) आसन क्षमता ७५ व्यक्तींपासून १५० व्यक्तींपर्यंत वाढवली आहे, तेथे व्हिडीओगृहाचा 
परवाना देण्यापूर्वी अर्जदाराने त्या इमारतीच्या मालकाची किंवा तेथील रहिवाश्यांचे " ना -हरकत प्रमाणपत्र ” प्राप्त करणे आवश्यक आहे. 

( ३ ) स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या अर्जदार प्राप्त करील . 
( ४ ) अर्जदार अग्नीशामक दलाकडून “ ना -हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करील. 

मुख्य नियमाच्या नियम २४ ( फ ) पुढील पोट नियम ( २) मध्ये खालील परंतुक दाखल करण्यात येईल. 
परंतु असे की , जेव्हा व्हिडीओगृहाची आसन क्षमता ७५ व्यक्तींपासून १५० व्यक्तींपर्यंत वाढविल्यास परवान्याचे शुल्क किंवा 
परवान्याच्या नुतणीकरणाचे शुल्क दुप्पट केले जाईल. 

मुख्य नियमांच्या नियम २४ ( I) मध्ये , 

( अ) पोट नियम (१ ) मध्ये , (i ) “ ते फक्त तळमजल्यावरच असलेल्या या मजकुराऐवजी " ते इमारतीच्या तळघरात किंवा 
इमारतीच्या गच्चीवर बांधले जाणार नाही. ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

( ii ) पुढील परंतुक दाखल करण्यात येईल, जसे : 

जेव्हा आसन क्षमता ७५ व्यक्तींपासून १५० व्यक्तींपर्यंत वाढविली जाईल तेंव्हा क्षेत्रफळ १७५ चौरस मीटर पेक्षा कमी नसेल . 
( ब ) पोट नियम ( ३ ) मध्ये, (i ) परंतुकामध्ये “ ७५ व्यक्ती (पंच्याहत्तर व्यक्ती) ” या ऐवजी “ १५० व्यक्ती ( एकशे पन्नास व्यक्ती) " 
हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

(ii ) सध्याच्या परंतुकानंतर खालील परंतुक दाखल करण्यात येईल , जसे 

परंतु आणखी असे की , एका इमारतीमध्ये १५० व्यक्तींची आसन क्षमता असलेली दोन पेक्षा जास्त व्हिडीओगृहे असता कामा नयेत . 
तसेच एका इमारतीत ७५ व्यक्तींच्या आसन क्षमता असलेली ४ पेक्षा जास्त व्हिडीओगृहे असता कामा नयेत ". 

( क ) पोट नियम ( ४ ) मध्ये , 
( i) खंड (iii) नंतर पुढील परंतुक दाखल करण्यात येईल , जसे : 

परंतु असे की , जेंव्हा व्हिडीओगृहाची आसन क्षमता ७५ व्यक्तींपासून १५० व्यक्तींपर्यंत वाढविण्यात येईल तेंव्हा इतर कोणत्याही 
माध्यमांसाठी दूरदर्शन संचाच्या पडद्याचा किंवा पडद्यांचा आकार ९ ५ सें.मी. पेक्षा कमी असणार नाही . 

(ii ) खंड ( iv ) नंतर पुढील परंतुक दाखल करण्यात येईल , जसे 

परंतु असे की , जेंव्हा आसन क्षमता ७५ व्यक्तींपासून १५० व्यक्तींपर्यंत वाढविण्यात येते तेंव्हा आसनांच्या दोन रांगांमध्ये दर्शकांना 
मुक्त वावरण्यासाठी पुरेशी जागा असणे आवश्यक राहील. परंतु सदरहू जागा ४५ सें.मी. पेक्षा कमी नाही इतकी ठेवली जाईल. 

(iii ) खंड ( vi ) नंतर , पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल , जसे : 

( vi-a ) “ दर्शकांना व्हिडीओगृहाच्या बाहेर जाण्यासाठी अडथळे नसलेली मोकळी किमान ५ फुट रुंदीची मार्गिका जी दर्शकांना 
पायऱ्यांकडे सहज व कोणताही अडथळ्याशिवाय बाहेर येण्यासाठी अग्रेसर असेल ”. 

मुख्य नियमांच्या नियम २४ ज मध्ये, “ प्रकरण २ चेनियम ३ व ४ ” या मजकूरानंतर “ प्रकरण ५ चा नियम ७८ ” हा मजकूर 
समाविष्ट करण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


विजय पाटील , 
शासनाचे उप सचिव . 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७-१३, २०१७/ भाद्र १६-२२, शके १९ ३ ९ 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 4th September 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA CINEMAS (REGULATION ) ACT. 


No.MIS - 0316 / C.R.54 / SPL -5. — The following draft rules further to amend the Maharashtra 
Cinemas ( Regulation ) Rules, 1966 , which the Government of Maharashtra proposes to make in 
exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) and clauses (a ), (b ), (c ) and (d ) of sub - section 
( 2 ) of section 9 of the Maharashtra Cinemas (Regulation ) Act (XI of 1953) and of all other powers 
enabling it in that behalf, is hereby published as required by sub - section (4 ) of section 9 of the 
said Act, for information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby 
given that the said draft rules will be taken into consideration by the Government of Maharashtra 
on or after the 22nd September , 2017 . 

2 . Any objections or suggestions, which may be received by the Additional Chief Sceretary , 
HomeDepartment, Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , Mantralaya , Mumbai, 400 032 , 
from any person with respect to the said draft on or before the aforesaid date , will be considered 
by the Government. 


DRAFT RULES 


1. These rules may be called the Maharashtra Cinemas (Regulation ) (Amendment ) Rules , 
2017 . 


2. In Rule 24E of the Maharashtra Cinemas (Regulation ) Rules, 1966 (hereinafter referred 
to as “ the principal Rules” ), the existing provision shall be re -numbered as sub -rule ( 1) and after 
sub -rule ( 1) as so re -numbered , the following sub - rules shall be added , namely : 

“ ( 2 ) Before granting the licence of video cinema, where the sitting capacity is increased 
from 75 persons to 150 persons, it shall be mandatory for the applicant to obtain the no objection 
certificate from the owner or occupants of the building. 

(3 ) The applicant shall obtain the permission of the local planning authority as per the 
Development Control regulation (4 ) The applicant shall obtain a no objection certificate from 
the Fire Brigade .” . 

3. In Rule 24F of the principal Rules, after sub -rule (2 ), the following proviso shall be added , 
namely : 

“Provided that , where the sitting capacity is increased from 75 persons to 150 persons, the 
fees for the videos cinema licence or renewal of licence shall be double the fees provided above." 

4. In Rule 241 of the principal Rules , 
( a ) in sub - rule ( 1) , — 

(i) for the words “ it should be on ground floor only ” the words " it should not be constructed 
underneath or on the top of the building ,” shall be substituted ; 

( ii ) the following proviso shall be added , namely : 

" Provided that, where the sitting capacity is increased from 75 persons to 150 persons, 
the area shall not be less than 175 square meters.” ; 
(6 ) in sub - rule ( 3 ), 

( i) in the proviso for the figures and word “ 75 person ” the figures and word “ 150 persons” 
shall be substituted ; 

(ii) after the existing proviso , the following proviso shall be added , namely : 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७-१३, २०१७ / भाद्र १६-२२ , शके १९ ३ ९ 


“ Provided further that, there shall not be more than two video cinemas having sitting 
capacity of 150 persons and shall not be more than four video cinemas having sitting capacity 
of 75 persons , in one building." ; 
( c ) in sub - rule ( 4 ), — 

(i) after clause ( iii ) the following proviso shall be added , namely : 

“ Provided that, where the sitting capacity is increased from 75 persons to 150 persons, 
the size of television screen or screens used for any other media shall not be less than 95 
centimetres ;” ; 

(ii ) after clause (iv ), the following proviso shall be added , namely : 

“ Provided that, where the sitting capacity is increased from 75 persons to 150 persons, 
sufficient space should be kept between two rows of the seats but it should not be less than 
45 centimetres, so as to allow free movement of viewers." ; 

( iii ) after clause ( vi), the following clause shall be inserted , namely : 

“ (vi- a ) there shall be an unobstructed passage of minimum five feet width outside the 
video theatre leading to the stairways allowing easy and unobstructed exit for the viewers ." 

5. In Rule 24J of the principal Rules, after the words and figures " rules 3 and 4 of Chapter 
II,” , the words and figures " rule 78 of Chapter V ,” shall be inserted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VIJAY PATIL , 


Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७-१३, २०१७/ भाद्र १६-२२, शके १९ ३९ 


५ 


२२१ 


शुक्रवार, सप्टेंबर ११ , २०१५ / भाद्रपद २०, शके १९ ३७ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ३ ऑगस्ट २०१५ 


अधिसूचना 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक आरपीए -२०१५/ प्र.क्र . १९९ (१) /र-१.- भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ), कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व इतर सर्व शक्तींचा वापर 
करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , खालील अनुसूचीच्या रकाना ( ३ ) मधील प्रकल्पाच्या अनुषंगाने रकाना (२ ) मध्ये नमूद महसूल अधिकाऱ्यांची, 
उक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांकरिता प्रशासक , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना म्हणून नियुक्त करीत आहे : 

अनुसूची 


अ.क्र . 


महसूल 

अधिकारी 
( २ ) 


प्रकल्पाचे नाव 

( ३ ) 


( १ ) 


१ 


जायकवाडी मोठा प्रकल्प , तालुका 


औरंगाबाद. 


२ 


टेंभापूर मध्यम प्रकल्प, तालुका गंगापूर . 


३ 


अंजना पळशी मध्यम प्रकल्प, तालुका कन्नड . 


अपर जिल्हाधिकारी , औरंगाबाद, जिल्हाधिकारी कार्यालय , 

औरंगाबाद . 
उप विभागीय अधिकारी, वैजापूर, उप विभागीय अधिकारी 
कार्यालय , वैजापूर . 
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालय , 

औरंगाबाद 
उप विभागीय अधिकारी, कन्नड, उप विभागीय अधिकारी 
कार्यालय , कन्नड . 
उप विभागीय अधिकारी, पैठण, उप विभागीय अधिकारी 
कार्यालय , मुख्यालय 

औरंगाबाद . 


४ 


शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प, तालुका कन्नड . 


वाकोद मध्यम प्रकल्प, तालुका फुलंब्री. 


भाग चार - ब -२ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७-१३, २०१७/ भाद्र १६-२२, शके १९ ३९ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


६ 


खारी बृहत लघुपाटबंधारे प्रकल्प , तालुका कन्नड. 


शिल्लेगाव बृहत लघुपाटबंधारे प्रकल्प, तालुका गंगापूर . 


उप जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन ) औरंगाबाद , जिल्हाधिकारी 
कार्यालय , औरंगाबाद . 
उप विभागीय अधिकारी, वैजापूर , उप विभागीय अधिकारी 
कार्यालय , वैजापूर . 
उप विभागीय अधिकारी, कन्नड , उप विभागीय अधिकारी 
कार्यालय , कन्नड. 
उप विभागीय अधिकारी, औरंगाबाद , उप विभागीय अधिकारी 
कार्यालय , औरंगाबाद . 


८ 


देवगांव रंगारी बृहत लघुपाटबंधारे प्रकल्प , तालुका कन्नड . 


९ 


कौडगांव ( अंबड ) लघुतलाव, तालुका औरंगाबाद . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


र . मो . आडे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७-१३, २०१७/ भाद्र १६-२२, शके १९ ३९ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 3rd August 2015 


NOTIFICATION 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND 
RESETTLEMENT Act, 2013 . 

No. RPA - 2015 /C.R . 199 ( 1) R - 1. — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of 
section 43 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , 
Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 ( 30 of 2013), and of all other powers enabling it 
in that behalf, the Government of Maharashtra hereby appoints Revenue officer specified in 
column (2 ) of the Schedule appended hereto to be the Administrator for Rehabilitation and 
Resettlement in respect of the project specified against him in column (3 ) for the purposes of the 
said Act : 


Schedule 


Sr. No. 

( 1 ) 


Revenue Officer 

( 2 ) 


Name of Project 

( 3 ) 


1 


2 


3 


4 


5 


Additional Collector Aurangabad , Office Jayakwadi Major Project , Taluka 
of the Collector Aurangabad . 

Aurangabad . 
Sub Divisional Officer Vaijapur, Office Tembhapuri Medium Project, Taluka 
of the Sub Divisional Officer , Vaijapur . Gangapur . 
District Rehabilitation Officer , 

Anjana Palshi Medium Project , Taluka 
Aurangabad , Office of the Collector 

Kannad . 
Aurangabad . 
Sub Divisional Officer Kannad , Office of Shivana Takli Medium Project, Taluka 
the Sub Divisional Officer , Kannad . 

Kannad . 
Sub Divisional Officer Paithan , Office Vakod Medium Project, Taluka 
of the Sub Divisional Officer , Head Office Phulambri . 
Aurangabad . 
Deputy Collector (Rehabilitation ) 

Khari Greater Minor Irrigation Project , 
Aurangabad , Office of the Collector 

Taluka Kannad . 
Aurangabad . 
Sub Divisional Officer Vaijapur, Office of Shillegaon Greater Minor Irrigation 
the Sub Divisional Officer, Vaijapur . 

Project, Taluka Gangapur . 
Sub Divisional Officer Kannad, Office of Devgaon Rangari Greater Minor 
the Sub Divisional Officer, Kannad . 

Irrigation Project, Taluka Kannad . 
Sub Divisional Officer Aurangabad , Office Kaudgoan (Ambad ) Minor Lake, Taluka 
of the Sub Divisional Officer, Auranagabad . Aurangabad . 


6 


7 


8 


9 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. M. ADE , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -२ अ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७-१३, २०१७/ भाद्र १६-२२, शके १९ ३ ९ 


महसूल व वन विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ३ ऑगस्ट २०१५ 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 

क्रमांक आरपीए . २०१५ / प्र.क्र . १ ९९ ( २) /र-१.- भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ), कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व इतर सर्व शक्तींचा वापर 
करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील अनुसूचीच्या रकाना (३ ) मधील प्रकल्पाच्या अनुषंगाने रकाना ( २) मध्ये नमूद महसूल अधिकाऱ्यांची, 
अधिनियमाच्या उद्दिष्ट्याकरिता प्रशासक, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना म्हणून नियुक्त करीत आहे : 

अनुसूची 


उक्त 


अ.क्र . 


महसूल 

अधिकारी 
( २ ) 


प्रकल्पाचे नाव 

( ३ ) 


१ 


अपर जिल्हाधिकारी , जालना, जिल्हाधिकारी कार्यालय , 


निम्न दुधना प्रकल्प, तालुका सेलू. 


जालना . 


२ 


अपर जिल्हाधिकारी , जालना ,जिल्हाधिकारी कार्यालय, 


खडकपूर्णा नदीप्रकल्प, तालुका देऊळगांवराजा. 


जालना . 


३ 


पळसखेडा बृहत लघुपाटबंधारे प्रकल्प, तालुका भोकरदन. 


कार्यालय , 


४ 


उप विभागीय अधिकारी, भोकरदन, उप विभागीय अधिकारी 

भोकरदन . 
उप विभागीय अधिकारी , परतूर , उप विभागीय अधिकारी 

परतूर . 
उप विभागीय अधिकारी , परतूर , उप विभागीय अधिकारी 


बरबडा बृहत लघुपाटबंधारे प्रकल्प , तालुका मंठा. 


कार्यालय , 


मंठा. 
पाटोदा साठवण तलाव लघुप्रकल्प, तालुका 


५ 


कार्यालय , परतूर . 


६ 


हातवण बृहत लघुपाटबंधारे प्रकल्प, तालुका जालना. 


कार्यालय , 


उप जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन) जालना, जिल्हाधिकारी 

जालना . 
उप विभागीय अधिकारी, परतूर , उप विभागीय अधिकारी 

परतूर . 


खोराडसावंगी लघुपाटबंधारे प्रकल्प, तालुका मंठा. 


- 


कार्यालय , 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


र . मो . आडे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७-१३, २०१७/ भाद्र १६-२२, शके १९ ३९ 


S 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated 3rd August 2015 


NOTIFICATION 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND 
RESETTLEMENT Act, 2013 . 


No. RPA - 2015 /C.R . 199 (2 )/R-1.—In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of 
section 43 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , 
Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013 ), and of all other powers enabling it 
in that behalf, the Government of Maharashtra hereby appoints Revenue Officer specified in 
column (2 ) of the Schedule appended hereto to be the Administrator for Rehabilitation and 
Resettlement in respect of the project sepcified against him in column ( 3 ) for the purposes of the 
said Act : 


Schedule 


Sr. No. 

( 1 ) 


Revenue Officer 

( 2 ) 


Name of Project 

( 3 ) 


1 


Lower Dudhana Project , Taluka Selu . 


2 


3 


4 


Additional Collector Jalna , Office of the 
Collector Jalna . 
Additional Collector Jalna , Office of the 
Collector Jalna . 
Sub Divisional Officer Bhokardan , Office 
of the Sub Divisional Officer , Bhokardan . 
Sub Divisional Officer Partur, Office of 
the Sub Divisional Officer, Partur. 
Sub Divisional Officer Partur, Office 
of the Sub Divisional Officer, Partur . 
Deputy Collector (Rehabilitation ) Jalna, 
Office of the Collector , Jalna . 
Sub Divisional Officer Partur , Office of 
the Sub Divisional Officer , Partur. 


Khadakpurna River Project, Taluka 
Deulgaonraja . 
Palaskheda Greater Minor Irrigation 
Project, Taluka Bhokardan . 
Barbada Greater Minor Irrigation Project, 
Taluka Mantha . 
Patoda Sathvan Lake Minor Project, 
Taluka Mantha . 
Hatvan Greater Minor Irrigation Project , 
Taluka Jalna . 
Khorad Savangi Minor Irrigation Project , 
Taluka Mantha . 


5 


6 


7 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. M. ADE , 
Deputy Secretary to Government. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७-१३, २०१७/ भाद्र १६-२२, शके १९ ३ ९ 


महसूल व वन विभाग 


मंत्रालय , मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ३ ऑगस्ट २०१५ 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 

क्रमांक आरपीए -२०१५/ प्र.क्र . १ ९९ ( ३) /र-१.- भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ), कलम ४३ च्या पोट- कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व इतर सर्व शक्तींचा वापर 
करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील अनुसूचीच्या रकाना (३ ) मधील प्रकल्पाच्या अनुषंगाने रकाना ( २) मध्ये नमूद महसूल अधिकाऱ्यांची, 
अधिनियमाच्या उद्दिष्ट्याकरिता प्रशासक, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना म्हणून नियुक्त करीत आहे : 

अनुसूची 


उक्त 


अ.क्र . 


महसूल 

अधिकारी 

( २ ) 
अपर जिल्हाधिकारी, परभणी, जिल्हाधिकारी कार्यालय , 


प्रकल्पाचे नाव 

( ३ ) 
निम्न दुधना प्रकल्प , तालुका सेलू. 


१ 


परभणी. 


२ 


पूर्ण प्रकल्पांतर्गत येलदर धरण मोठा प्रकल्प, तालुका जिंतूर. 


उप जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन ) परभणी, जिल्हाधिकारी 
कार्यालय , परभणी. 
उप विभागीय अधिकारी, परभणी, उप विभागीय अधिकारी 
कार्यालय, परभणी. 


मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


र . मो . आडे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७-१३, २०१७/ भाद्र १६-२२, शके १९ ३९ 


११ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 

Mumbai 400 032 , dated 3rd August 2015 


NOTIFICATION 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND 
RESETTLEMENT Act, 2013 . 

No. RPA - 2015 /C.R . 199 ( 3 )/R-1.—In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of 
section 43 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , 
Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013 ), and of all other powers enabling it 
in that behalf , the Government of Maharashtra hereby appoints Revenue Officer specified in 
column (2 ) of the Schedule appended hereto to be the Administrator for Rehabilitation and 
Resettlement in respect of the project sepcified against him in column (3 ) for the purposes of the 
said Act : 


Schedule 


Sr. No. 

( 1 ) 


Revenue Officer 

( 2 ) 


Name of Project 

( 3 ) 


1 


Lower Dudhana Project , Taluka Selu . 


2 


Additional Collector Parbhani, Office 
of the Collector Parbhani . 
Deputy Collector (Rehabilitation ) 
Parbhani, Office of the Collector , 
Parbhani. 
Sub Divisional Officer Parbhani, Office 
of the Sub Divisional Officer , Parbhani. 


Yeldara Dam Major Project (Purna 
Prakalp ), Taluka Jintur. 


3 


Marathwada Agriculture University 
Project, Taluka Parbhani. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. M. ADE , 


Deputy Secretary to Government. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७-१३, २०१७/ भाद्र १६-२२, शके १९ ३ ९ 


महसूल व वन विभाग 


मंत्रालय, मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ३ ऑगस्ट २०१५ 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 

क्रमांक आरपीए-२०१५/ प्र.क्र . १९९ ( ४)/र-१.- भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ), कलम ४३ च्या पोट - कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व इतर सर्व शक्तींचा वापर 
करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील अनुसूचीच्या रकाना (२) मधील प्रकल्पाच्या अनुषंगाने उप विभागीय अधिकारी ,हिंगोली यांना उक्त अधिनियमाच्या 
उद्दिष्ट्याकरिता प्रशासक , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना म्हणून नियुक्त करीत आहे : 

अनुसूची 


अ.क्र . 


प्रकल्पांचे नाव 


( २ ) 


१ 


२ 


ny 


४ 


नवलगव्हाण साठवण तलाव लघु प्रकल्प , तालुका 

हिंगोली . 
हाळदवाडी लघुप्रकल्प, तालुका हिंगोली . 
बोराळा लघुप्रकल्प, तालुका हिंगोली. 
अंभेरी लघुप्रकल्प , तालुका 

हिंगोली. 
आमला साठवण तलाव प्रकल्प , तालुका हिंगोली. 
पिंपळखुटा ( बृहत लघुपाटबंधारे तलाव ) लघुप्रकल्प, तालुका हिंगोली. 
पूर्णा प्रकल्प, तालुका जिंतूर. 


५ 


६ 


७ 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


- 


र . मो . आडे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७-१३, २०१७/ भाद्र १६-२२, शके १९ ३९ 


१३ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 

Mumbai 400 032 , dated 3rd August 2015 


NOTIFICATION 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND 
RESETTLEMENT Act, 2013 . 

No. RPA . 2015 / C.R . 199 (4 )/R-1.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of 
section 43 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , 
Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013 ), and of all other powers enabling it in 
that behalf, the Government of Maharashtra hereby appoints Sub Divisional Officer, Hingoli, 
District Hingoli to be the Administrator for Rehabilitation and Resettlement in respect of 
the project sepcified in column (2 ) of the Shedule appended hereto for the purposes of the said 
Act : 


Schedule 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of Projects 

( 2 ) 


1 


2 


3 


4 


Navalgaon Sathvan Lake Minor Project, Taluka Hingoli . 
Haladwadi Minor Project, Taluka Hingoli . 
Borala Minor Project , Taluka Hingoli . 
AmbheriMinor Project, Taluka Hingoli . 
Amala Sathvan Talav Project, Taluka Hingoli. 
Pimpalkhuta (Greater Minor Irrigation Minor Project), Taluka Hingoli . 
Purna Project, Taluka Jintur . 


5 


6 


7 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. M. ADE , 


Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -३ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७-१३, २०१७/ भाद्र १६-२२, शके १९ ३ ९ 


महसूल व वन विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ३ ऑगस्ट २०१५ 

अधिसूचना 
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 

क्रमांक आरपीए. २०१५ / प्र.क्र . १ ९९ ( ५)/र-१.- भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ), कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व इतर सर्व शक्तिचा वापर 
करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील अनुसूचीच्या रकाना (३ ) मधील प्रकल्पाच्या अनुषंगाने रकाना ( २) मध्ये नमूद महसूल अधिकाऱ्यांची, 
अधिनियमाच्या उद्दिष्टाकरिता प्रशासक , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना म्हणून नियुक्त करीत आहे : 

अनुसूची 


उक्त 


. 


अ.क्र . 


महसूल 

अधिकारी 
( २ ) 


प्रकल्पाचे नाव 

( ३ ) 


१ 


लेंडी आंतरराज्यीय प्रकल्प , तालुका मुखेड. 


२ 


निम्न पैनगंगा प्रकल्प (चिमटा धरण ), घाटंजी, तालुका आर्णी. 


अपर जिल्हाधिकारी , नांदेड , जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
नांदेड . 
अपर जिल्हाधिकारी, नांदेड, जिल्हाधिकारी कार्यालय , 
नांदेड . 
उप जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन), नांदेड, जिल्हाधिकारी 

नांदेड . 
उप विभागीय अधिकारी,किनवट , उप विभागीय अधिकारी 
कार्यालय ,किनवट , जिल्हा नांदेड . 


३ 


उर्ध्वमानार मध्यम प्रकल्प , 

तालुका 

लोहा . 


- 


कार्यालय , 


४ 


मनिरामखेडा बृहत लघुपाटबंधारे वायफणी प्रकल्प, तालुका 


माहुर . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


. 


र . मो . आडे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७-१३, २०१७/ भाद्र १६-२२, शके १९ ३९ 


१५ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 

Mumbai 400 032 , dated the 3rd August 2015 


NOTIFICATION 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND 
RESETTLEMENT ACT, 2013 . 

No. RPA . 2015 /C.R . 199 (5 )/R-1.-In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of 
section 43 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , 
Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), and of all other powers enabling it 
in that behalf, the Government of Maharashtra hereby appoints Revenue officer specified in 
column (2 ) of the Schedule appended hereto to be the Administrator for Rehabilitation and 
Resettlement in respect of the project sepcified against him in column (3 ) for the purposes of 
the said Act : 


Schedule 


Sr. No. 

( 1 ) 


Revenue Officer 

( 2 ) 


Name of Project 

( 3 ) 


1 


2 


3 


Additional Collector , Nanded , Office 

Lendi Antarrajiya Project, Taluka 
of the Collector , Nanded . 

Mukhed . 
Additional Collector, Nanded , Office Lower Painganga Project (Chimta Dam ), 
of the Collector , Nanded . 

Ghatanji , Taluka Aarni, 
Deputy Collector (Rehabilitation ), Nanded , Urdhva -Manar Medium Project, Taluka 
Office of the Collector , Nanded . 

Loha . 
Sub Divisional Officer , Kinvat , Office of Maniramkheda Greater Minor Irrigation 
the Sub Divisional Officer, Kinvat , 

Wifani Project, Taluka Mahur . 
District Nanded . 


4 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. M. ADE , 
Deputy Secretary to Government. 


HTT OR - 0-8 


um. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७-१३, २०१७/ भाद्र १६-२२, शके १९ ३ ९ 


महसूल व वन विभाग 


मंत्रालय, मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ३ ऑगस्ट २०१५ 

अधिसूचना 
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 

क्रमांक आरपीए २०१५ / प्र.क्र . १९९ (६ ) /र-१.- भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०), कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व इतर सर्व शक्तिचा वापर 
करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील अनुसूचीच्या रकाना (३ ) मधील प्रकल्पाच्या अनुषंगाने रकाना ( २) मध्ये नमूद महसूल अधिकाऱ्यांची, 
अधिनियमाच्या उद्दिष्टाकरिता प्रशासक, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना म्हणून नियुक्त करीत आहे : 

अनुसूची 


उक्त 


अ.क्र . 


महसूल 

अधिकारी 
( २ ) 


प्रकल्पाचे नाव 

( ३ ) 


१ 


खुंटेफळ साठवण तलाव प्रकल्प, तालुका आष्टी. 


२ 


उप विभागीय अधिकारी , पाटोदा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
बीड . 
उप विभागीय अधिकारी , माजलगाव , तहसील कार्यालय , 
माजलगाव. 
उप विभागीय अधिकारी, बीड , जिल्हाधिकारी कार्यालय , 
बीड . 
उप जिल्हाधिकारी ( सामान्य) तथा पुनर्वसन अधिकारी, 
बीड, जिल्हाधिकारी कार्यालय , बीड . 
उप विभागीय अधिकारी , माजलगाव, तहसील कार्यालय , 


रेपेवाडी साठवण तलाव मौ . रेपेवाडी ( पाचपिंपळगाव ) 
प्रकल्प , तालुका धारूर . 
टुकूर खांडेपारडगाव साठवण तलाव प्रकल्प , तालुका 

बीड . 


४ 


खटकाळी लघुपाटबंधारे कर्झणी प्रकल्प, तालुका बीड. 


५ 


गुणावती बृहत लघुपाटबंधारे प्रकल्प , तालुका धारूर . 


. 


माजलगाव . 


६ 


सात्रापोत्रा साठवण तलाव प्रकल्प , तालुका बीड. 


उप विभागीय अधिकारी, बीड , जिल्हाधिकारी कार्यालय , 
बीड . 
उप विभागीय अधिकारी , माजलगाव , तहसील कार्यालय , 


उर्ध्वकुंडलोका मध्यम प्रकल्प , तालुका 

वडवणी. 


माजलगाव . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


र . मो . आडे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७-१३, २०१७/ भाद्र १६-२२, शके १९ ३ ९ 


१७ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 

Mumbai 400 032 , dated the 3rd August 2015 


NOTIFICATION 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND 
RESETTLEMENT ACT, 2013 . 


No. RPA 2015 / C.R . 199 (6 )/R-1.—In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of 
section 43 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , 
Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), and of all other powers enabling it 
in that behalf , the Government of Maharashtra hereby appoints Revenue officer specified in 
column ( 2 ) of the Schedule appended hereto to be the Administrator for Rehabilitation and 
Resettlement in respect of the project sepcified against him in column (3 ) for the purposes of the 
said Act : 


Schedule 


Sr. No. 

( 1 ) 


Revenue Officer 

( 2 ) 


Name of Project 

( 3 ) 


1 


Sub Divisional Officer, Patoda , Office of 
the Collector, Beed . 
Sub Divisional Officer , Majalgaon , Office 
of the Sub Divisional Officer , Majalgaon . 


2 


Khuntephal Sathvan Lake Project , 
Taluka Aashti. 
Repewadi Sathvan Lake Repewadi 
( Panchpimpalgaon ) Project, Taluka 
Dharur. 
Tukur Khande Paradgaon Sathvan Lake 
Repewadi (Panchpimpalgaon ) Project , 
Taluka Dharur. 
Khatkali Lower Irrigation Karzani 
Project , Taluka Beed . 


3 


Sub Divisional Officer , Beed , Office of the 
Collector , Beed . 


4 


5 


Deputy Collector (General), 
Rehabilitation Beed , Office of the 
Collector , Beed . 
Sub Divisional Officer, Majalgaon , Office 
of the Sub Divisional Officer , Majalgaon . 
Sub Divisional Officer Beed , Office of the 
Collector , Beed . 
Sub Divisional Officer, Majalgaon , Office 
of the Sub Divisional Officer , Majalgaon . 


Gunavati Greater Minor Irrigation 
Project, Taluka Dharur. 
Satrapotra Sathvan Lake Project, 
Taluka Beed . 


6 


7 


Urdhva Kundloka Medium Project , 
Taluka Vadvani. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. M. ADE , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -४ अ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७-१३, २०१७/ भाद्र १६-२२, शके १९ ३ ९ 


महसूल व वन विभाग 
मंत्रालय , मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक ३ ऑगस्ट २०१५ 

अधिसूचना 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ . 

क्रमांक आरपीए २०१५/ प्र.क्र . १९९ ( ७) /र-१.- भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ), कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व इतर सर्व शक्तिचा वापर 
करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील अनुसूचीच्या रकाना (३ ) मधील प्रकल्पाच्या अनुषंगाने रकाना ( २) मध्ये नमूद महसूल अधिकाऱ्यांची, 
अधिनियमाच्या उद्दिष्टाकरिता प्रशासक , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना म्हणून नियुक्त करीत आहे 

अनुसूची 


उक्त 


अ.क्र . 


महसूल 

अधिकारी 
( २ ) 


प्रकल्पाचे नाव 

( ३ ) 


१ 


संगमवाडी बृहत लघुपाटबंधारे प्रकल्प, तालुका चाकूर . 


२ 


बोळेगाव साठवण तलाव प्रकल्प, तालुका चाकूर . 


. 


३ 


उप विभागीय अधिकारी, अहमदपूर, उप विभागीय अधिकारी 
यांचे कार्यालय , अहमदपूर . 
उप विभागीय अधिकारी, अहमदपूर, उप विभागीय अधिकारी, 
यांचे कार्यालय , अहमदपूर . 
उप विभागीय अधिकारी, अहमदपूर, उप विभागीय अधिकारी 
यांचे कार्यालय , अहमदपूर . 
उप विभागीय अधिकारी, निलंगा, उप विभागीय अधिकारी 
यांचे कार्यालय , निलंगा. 
उप विभागीय अधिकारी, निलंगा, उप विभागीय अधिकारी 
यांचे कार्यालय , निलंगा . 
उप जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन ), लातूर ,जिल्हाधिकारी 

लातूर . 


उगीलेवाडी ( कोळवाडी ) साठवण तलाव प्रकल्प , तालुका 
अहमदपूर . 
हनमंतवाडी साठवण तलाव प्रकल्प, तालुका निलंगा . 


४ 


५ 


आनंदवाडी साठवण तलाव प्रकल्प , तालुका 

देवणी. 


. 


६ 


उर्ध्व मानार प्रकल्प , तालुका लोहा . 


कार्यालय , 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


र. मो . आडे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७-१३, २०१७/ भाद्र १६-२२, शके १९ ३ ९ 


१ ९ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 

Mumbai 400 032 , dated the 3rd August 2015 . 


NOTIFICATION 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND 
RESETTLEMENT ACT , 2013 . 

No. RPA - 2015 /C.R . 199 (7 )/R-1.-In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of 
section 43 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , 
Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013 ), and of all other powers enabling it 
in that behalf , the Government of Maharashtra hereby appoints Revenue officer specified in 
column ( 2 ) of the Schedule appended hereto to be the Administrator for Rehabilitation and 
Resettlement in respect of the project sepcified against him in column ( 3 ) for the purposes of the 
said Act : 


Schedule 


Sr. No. 

( 1 ) 


Revenue Officer 

( 2 ) 


Name of Project 

( 3 ) 


1 


2 


3 


Sub Divisional Officer , Ahmadpur , Office 
of the Sub Divisional Officer , Ahmadpur . 
Sub Divisional Officer , Ahmadpur , Office 
of the Sub Divisional Officer, Ahmadpur. 
Sub Divisional Officer , Ahmadpur , Office 
of the Sub Divisional Officer , Ahmadpur . 
Sub Divisional Officer , Nilanga , Office 
of the Sub Divisional Officer, Nilanga . 
Sub Divisional Officer, Nilanga , Office 
of the Sub Divisional Officer , Nilanga . 
Deputy Collector (Rehabilitation ) Latur , 
Office of the Collector , Latur. 


Sangamwadi Greater Minor Irrigation 
Project , Taluka Chakur . 
Bolegaon Sathvan Lake Project, Taluka 
Chakur . 
Ugilewadi (Kolwadi) Sathvan Lake 
Project, Taluka Ahmadapur . 
Hanmantwadi Sathvan Lake Project, 
Taluka Nilanga . 
Anandwadi Sathvan Lake Project, 
Taluka Devni . 
Urdhva Manar Project, Taluka Loha . 


4 


5 


6 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. M. ADE , 
Deputy Secretary to Government. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७-१३, २०१७/ भाद्र १६-२२, शके १९ ३ ९ 


महसूल व वन विभाग 


मंत्रालय , मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ३ ऑगस्ट २०१५ 

अधिसूचना 
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 

क्रमांक आरपीए २०१५ / प्र.क्र . १ ९९ ( ८ ) /र-१.- भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ), कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व इतर सर्व शक्तिचा वापर 
करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील अनुसूचीच्या रकाना (३ ) मधील प्रकल्पाच्या अनुषंगाने रकाना ( २) मध्ये नमूद महसूल अधिकाऱ्यांची, 
अधिनियमाच्या उद्दिष्टाकरिता प्रशासक, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना म्हणून नियुक्त करीत आहे : 

अनुसूची 


उक्त 


अ.क्र . 


महसूल 

अधिकारी 
( २ ) 


प्रकल्पाचे नाव 

( ३ ) 


१ 


सिना कोळेगाव प्रकल्प , तालुका परंडा. 


२ 


बेनितूरा मध्यम प्रकल्प , तालुका उमरगा . 


३ 


रामनगर साठवण तलाव, मौ . बेळंब, तालुका उमरगा . 


. 


कार्यालय , 


४ 


चिंचोली साठवण तलाव , मौ . पळसगाव, तालुका उमरगा. 


कार्यालय , 


अपर जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद, जिल्हाधिकारी कार्यालय , 
उस्मानाबाद. 
उप विभागीय अधिकारी , उमरगा, उप विभागीय अधिकारी 
यांचे कार्यालय , उमरगा . 
उप जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन ), उस्मानाबाद, जिल्हाधिकारी 

उस्मानाबाद. 
उप जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन ), उस्मानाबाद , 

जिल्हाधिकारी 
उस्मानाबाद . 
उप जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन ), उस्मानाबाद, जिल्हाधिकारी 
कार्यालय , उस्मानाबाद . 
उप जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन ), उस्मानाबाद ,जिल्हाधिकारी 
कार्यालय , उस्मानाबाद . 
उप जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन ), उस्मानाबाद,जिल्हाधिकारी 

उस्मानाबाद . 
उप विभागीय अधिकारी, भूम, उप विभागीय अधिकारी 
यांचे कार्यालय , भूम . 


५ 


दगडधानोरा साठवण तलाव , मौ . माने गोपाळ , तालुका 


उमरगा. 
भिकारसांगवी साठवण तलाव , 

मौ . भिकारसांगवी, तालुका 


६ 


उमरगा. 


मुरळी साठवण तलाव , मौ . भुसणी तांडा, तालुका उमरगा . 


. 


कार्यालय , 


८ 


निम्न खैरी बृहत लघुपाटबंधारे प्रकल्प, तालुका परंडा. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


र. मो . आडे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७-१३, २०१७/ भाद्र १६-२२, शके १९ ३९ 


२१ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032, dated the 3rd August 2015 


NOTIFICATION 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND 
RESETTLEMENT ACT , 2013 . 

No. RPA - 2015 / C.R . 199 (8 ) /R-1.-In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of 
section 43 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , 
Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013 ), and of all other powers enabling it 
in that behalf , the Government of Maharashtra hereby appoints Revenue officer specified in 
column ( 2 ) of the Schedule appended hereto to be the Administrator for Rehabilitation and 
Resettlement in respect of the project sepcified against him in column (3 ) for the purposes of the 
said Act : 


Schedule 


Sr. No. 

( 1 ) 


Revenue Officer 

( 2 ) 


Name of Project 

( 3 ) 


1 


Sina Kolegaon Project , Taluka Paranda . 


2 


Benitura Medium Project, Taluka 
Umarga . 
Ramnagar Sathvan Talav Project, 
Taluka Umarga . 


3 


4 


Chincholi Sathvan Talav Project , 
Taluka Umarga . 


5 


Additional Collector , Usmanabad , Office 
of the Collector, Usmanabad . 
Sub Divisional Officer, Umarga , Office 
of the Sub Divisional Officer , Umarga . 
Deputy Collector (Rehabilitation ), 
Usmanabad , Office of the Collector , 
Usmanabad . 
Deputy Collector (Rehabilitation ), 
Usmanabad, Office of the Collector , 
Usmanabad . 
Deputy Collector (Rehabilitation ), 
Usmanabad , Office of the Collector , 
Usmanabad . 
Deputy Collector (Rehabilitation ), 
Usmanabad, Office of the Collector , 
Usmanabad . 
Deputy Collector (Rehabilitation ), 
Usmanabad, Office of the Collector , 
Usmanabad . 
Sub Divisional Officer , Bhum , Office of 
the Sub Divisional Officer, Bhum . 


Dagaddhanora Sathvan Talav Project , 
Taluka Umarga . 


6 


Bhikarsangavi Sathvan Talav Project , 
Taluka Umarga . 


7 


Murali Sathvan Talav Project, Taluka 
Umarga . 


8 


Lower Khairi Greater Minor Irrigation 
Project, Taluka Paranda . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. M. ADE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


